जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर अंतर्गत 
नियामक परिषदेवरील सदस्यांच्या 
नियुक्तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. डीएमएफ-०६२२/प्र.क्र.२७/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०२२ 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र.एमडीएफ-०६१५/प्र.क्र.३४/उद्योग-९, दि.०१.०९.२०१६ 

२. केंद्रिय खाण मंत्रालय, भारत सरकार याचे पत्र क्र. F.No. ७/९/२०२१-॥/.॥४, 
TE. 23.08.2029 

3. शासन अधिसूचना क्र.डीएमएफ-०६२१/प्र.क्र.५४७/उद्योग-९, दि.०६.१२.२०२१ 

४. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या अनुषंगाने सुधारीत मार्गदर्शक सूचना, 
शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०६२१/प्र.क्र.५७/ दि.२१.११.२०२२ 

५. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या अनुषंगाने गठित राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, 
शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०६२१/प्र.क्र.५७/ दि.२१.११.२०२२ 

६. आपले पत्र क्र.साशा/कार्या-११/जिखप्र/२०२२/५०१, दिनांक ०६.०६.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, 
१९५७ मध्ये सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा 
शासन अधिसुचना, दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 


२. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ च्या कलम ९ (8) 
मधील तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदर तरतुदीस अनुसरून उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.०१सप्टेंबर २०१६ अन्वये राज्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची 
स्थापना, रचना व कार्यपध्दती याबाबत नियम विहित करण्यात आले होते. 


३. तथापि, केंद्रिय खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२३.०४.२०२१ 
रोजीच्या आदेशान्वये खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ च्या कलम 
९ (8) मधील उपकलम ३ येथे नमूद नियामक परिषद आणि व्यवस्थापकिय समितीच्या संरचनेमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत आदेशित केले होते, त्यानुसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत नियामक 
परिषद आणि व्यवस्थापकिय समितीच्या संरचनेमध्ये संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.०६.१२.२०२१ 
रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०६२२/प्र.क्र.२७/उद्योग-९ 


४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.०६.१२.२०२१ मधील तरतुदीस 
अनुसरून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर अंतर्गत नियामक परिषद (Governing Council) आणि 
व्यवस्थापकिय समिती (Managing Committee) यावरील पदसिध्द/नामनिर्देशित सदस्यांच्या 
नियुक्‍तीकरिता जिल्हाधिकारी तथा पदसिध्द अध्यक्ष, नियामक परिषद, चंद्रपूर यांनी संदर्भाधीन 
क्र. ६ येथील दि०६.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, चंद्रपूर यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, 
चंद्रपूर अंतर्गत नियामक परिषद (Governing Council) आणि व्यवस्थापकिय समिती (Managing 
Committee) यावरीळ पदसिध्द/नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

५. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.०१.०९.२०१६ मधील परिच्छेद क्र. ४ 
येथे नमुद केलेनूसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान हे नियामक परिषद, व्यवस्थापन समिती व 
राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीचे बनलेले असेल. 


६. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.०६.१२.२०२१ मधील तरतुदीस 
अनुसरून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान,चंद्रपूर अंतर्गत नियामक परिषद (Governing Council) आणि 
व्यवस्थापकिय समिती (Managing Committee) यावरील पदसिध्द/नामनिर्देशित सदस्यांच्या 
नियुक्‍तीकरिता जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे, त्यानुसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत “नियामक परिषदेची” संरचना 
खालीलप्रमाणे राहील :- 


अ. नाव/ पदनाम कार्यालय/ प्रतिनिधीत्व पदनाम 

क्र 

जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर पदसिध्द 

अध्यक्ष 

श्री. सुरेश धानोरकर मा.लोकसभा सदस्य, चंद्रपूर-वर्णी-आरणी सदस्य 
श्री.अशोक नेते मा.लोकसभा सदस्य, चिमुर-गडचिरोली सदस्य 
श्री.सुधीरभाऊ मुनगंटीवार । मा.विधानसभा सदस्य, बल्लारपूर-मुल-पोंभुर्णा सदस्य 

५_ | श्री.विजयभाऊ वडेटटीवार | मा.विधानसभा सदस्य, ब्रम्हपूरी-सिदेवाही-सावली | सदस्य 
श्री.सुभाष धोटे मा.विधानसभा सदस्य, राजुरा-जिवती-गोडपिपरी । सदस्य 
श्रीमती प्रतिभाताई मा.विधानसभा सदस्य, भद्रावती-वरोरा सदस्य 
सु.धानोरकर 

८ | श्री.केशोरभाऊ जोरगेवार । मा.विधानसभा सदस्य, चंदपूर सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०६२२/प्र.क्र.२७/उद्योग-९ 


९ श्री.किर्तीकुमार ऊर्फ बंटी | मा.विधानसभा सदस्य, चिमुर-नागभिंड सदस्य 
भांगडीया 
co मुख्य कार्यकारी अधिकारी | जिल्हा परिषद, जि.चंद्रपूर 
| नगरपालिका/नगरपरिषद/ | चंदपूर जिल्हयातील खाण बाधित क्षेत्र असलेल्या | पदसिध्द 
महानगरपालिका यांचे eed | संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रशासकिय | सदस्य 
खाण बाघित क्षेत्र असल्यास | प्रमुख 
सदर स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेचे प्रशासकिय प्रमुख 
१२ | जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण | जि.चंद्रपूर पदसिध्द 
अधिकारी सदस्य 
१३ | जिल्हा आदिवासी विकास | जि.चंद्रपूर पदसिध्द 
अधिकारी सदस्य 
१४ | जिल्हा आरोग्य अधिकारी | जिल्हा परिषद, जि.चंदपूर पदसिध्द 
सदस्य 
१५ | कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद, चंद्रपूर पदसिध्द 
सदस्य 
१६ | जिल्हा महिला व | जिल्हा परिषद, चंद्रपूर पदसिध्द 
बालविकास अधिकारी सदस्य 
१७ | महाव्यवस्थापक जिल्हा | जिल्हा उद्योग केंद्र, चंद्रपूर पदसिध्द 
उद्योग, केंद्र सदस्य 
१८ | जिल्हा खनिकर्म अधिकारी | खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय सदस्य 
सचिव 
७. उपरोक्त नमुद जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत नियामक परिषदेवरील पदसिध्द / 


नामनिर्देशीत सदस्यांचा कार्यकाळ हा संबंधीत सदस्य हे जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी (लोकसभा सदस्य 
अथवा विधानसभा सदस्य) म्हणून कार्यरत आहेत, तोपर्यंत राहील. संबंधीत लोकप्रतिनिधींचा 
लोकसभा सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य म्हणून असलेला कार्यकाळ संपुष्ठात आल्यानंतर त्यांचे 


नियामक परिषदेवरील सदस्यत्व देखील आपोआप संपुष्ठात येईल. तसेच शासन अधिसूचना 
दिनांक ०६.१२.२०२१ मधील परि क्र.३ अन्वये सुधारीत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान (प्रन्यास) नियम, (प्रथम सुधारणा) २०२१ च्या नियम (33) नुसार विहित केल्याप्रमाणे जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर अंतर्गत व्यवस्थापकिय समितीची संरचना राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०६२२/प्र.क्र.२७/उद्योग-९ 


८. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत नियामक परिषदेवरील जिल्हयातील सेवाभावी संस्थेचे 
प्रतिनिधी व खाणपट्टाधारकांचे प्रतिनिधी यांचा कार्यकाळ जास्तीत-जास्त तीन वर्ष इतका राहील. 


९. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या व्याप्तीमधील अनेक घटक झासनाच्या विविध 
विभागांशी व विकास योजनांशी संलग्न आहेत. त्यामुळे या अंतर्गत हाती घ्यावयाची कामे संबंधित 
विभागांनीही नियोजित केलेली असू शकतात. सार्वजनिक संसाधनांचा व निधीचा वापर करताना 
द्विरूक्ती व अपवय टाळणे, अग्रक्रम ठरविणे आणि आंतरविभागीय समन्वय राखणे आवश्‍यक आहे. 
यास्तव प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत नियामक परिषदेद्वारे हाती घ्यावयाची सर्व 
कामे मंजूरीपुर्वी राज्यस्तरीय संनियत्रण समितीच्या निदर्डानास आणण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१२०११३२०००१४१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ANGAD RAMESHRAO sci 
KADAM = 


(अंगद कदम) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, प्रधान सचिव (उद्योग व खनिकर्म) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रति, 
१ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. मंत्री (बंदरे व खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर 
संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, चंद्रपूर यांना निर्देशित करण्यात येते की, जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान अंतर्गत नियामक परिषदेवर नियुक्त सर्व सन्माननीय लोकसभा/ विधानसभा 
सदस्यांना राजशिष्टाचारान्वये विहित कार्यपध्दतीनूसार अवगत करावे. 

७ निवडनस्ती-कार्यासन उद्योग-९. 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


| 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


xn 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


